महाराष्ट्र शासन 


महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२१. 


निधी वितरण.....(तात्पुरती व्यवस्था) 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२१/(३२/२१)/अर्थसंकल्प, 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 


मुंबई - 800 032, 


तारीख: 09 जून, 2029 


संदर्भ : - 
१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प-३, 


2) 
३) 


8) 
4) 
&) 


७) 
८ 


— 


दिनांक ०६ एप्रिळ, 2029 


शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२१/(३२/२१)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०७ एप्रिल, २०२१ 
आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२१/प्र.क्र. ०४/का.६, 


दिनांक ०८ एप्रिल, २०२१ 


शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२१/(३२/२१)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०९ एप्रिल, २०२१ 
शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२१/(३२/२१)/अर्थसंकल्प, दिनांक ३० एप्रिल, २०२१ 
आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२१/प्र.क्र. ०४/का.६, 


दिनांक १२ मे, २०२१ 


शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२१/(३२/२१)/अर्थसंकल्प, दिनांक १८ मे, २०२१ 


शासन निर्णय क्र. एसएसए-२०२०/प्र.क्र. 199 भाग-१/एसडी-१, दिनांक ३१ मे, २०२१ 
प्रस्तावना - 


वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर (BEAMS) प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा 


निधी नियंत्रक अधिकारी ( आयुक्‍त - शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, आयुक्‍त - क्रीडा व युवक सेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे व सह सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ) यांना वितरीत 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
area निर्णय - 


सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी अर्थसंकल्पित 


झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक 


अधिकार्‍यांच्या अधिनस्त ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
मागणी क्रमांक ई - 2, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, 

a ००१, संचालन व प्रशासन (00) (00) (09) नगरपाळिका। आयुक्‍त (शिक्षण) Corer 
शाळा मंडळांचे / जिल्हा परिषदांचे प्रशासकीय | महाराष्ट्र राज्य, पुणे न 
अधिकारी (२२०२००१२) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०४, आयुक्‍त 
आ आयुक्‍त (शिक्षण) 
२ | निरीक्षण (००) (०० (०१ प्रा शाळांची तपासणी eres १५५७३.२० 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२००२१) 


पृष्ठ १० पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२१/(३२/२१)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, 
१९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) प्राथमिक 
शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (१५ 
: ceeds, आयुक्‍त (शिक्षण) 
३ | प्राथमिक शाळा तपासणीसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद —— ३४५२८५.५० 
— caine महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ 
अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने 
(२२०२००४८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०७, आयुक्‍त 
oe cas आयुक्‍त (शिक्षण) 
४ | शिक्षक प्रशिक्षण (०१) शि प्रशिक्षण (०१) (09) महाराष्ट्रराज्य २२४०३.२५ 
—_ महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शि महाविद्यालये (२२०२००६६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०७, 
शिक्षक प्रशिक्षण (०२) अशासकीय शिक्षणशास्त्र कनिष्ठ झगा 
Saar अवल वा |. Sed (शिक्षण) 
५ | महाविद्यालयांना सहाय्य (02) (09) अशासकीय महाराष्ट्रराज्य ८५००० 
व वाता यं महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
Br कनिष्ठ महाविद्यालयांना परिरक्षण अनुदाने 
(२२०२००८४) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०२, आयुक्‍त 
अलासकोचे Mise जाळात सहार आयुक्‍त (शिक्षण) 
६ ।अडासकीय प्रा शाळांना , (०० (००) (०१) मेहरा शाळा १३९०९ Yo 
a शाळांना सहाय्य महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अझासकीय प्रा' शाळांना सहाय्य (२२०२०१६४) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, 
१९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) प्राथमिक 
शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (०१) आयुक्‍त (शिक्षण) 
७ ae तक २४०८६५३३.१० 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, । महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
सप्रयोजन अनुदाने (२२०२०१७३) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, 
१९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) प्राथमिक 
८. शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (१४ | आयुक्‍त (शिक्षण) re 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, । महाराष्ट्र राज्य, पुणे न 
१९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
आस्थापना अनुदाने (२२०२०१८२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०३, 
व प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०३) आयुक्‍त (शिक्षण) दग तरिवात 
ढं ‘ e) ee) 
इतर स्थानिक संस्थांना अनुदाने (०३) (02) इतर । महाराष्ट्र राज्य, पुणे : : 
स्थानिक संस्थाना अनुदाने (२२०२०२०८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
००१, संचालन व प्रशासन (००) (०१) महाराष्ट्र राज्य आयुक्‍त (शिक्षण) 
१० ४४७३.१० 


माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ 


(२२०२०२६२) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२१/(३२/२१)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, आयुक्‍त 
ब वाता आयुक्‍त (शिक्षण) 
११ | १०१, निरीक्षण (०१) मा शाळांची तपासणी (०१) jen ६१६५६.५५ 
वक tia महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(०१) मा शाळांची तपासणी (२२०२०२७१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, आयुक्‍त 
a पह मुलांसाठी व आयुक्त (शिक्षण) 
१२ | १०९, शासकीय माध्यमिक शाळा (००) (09) मुलांसाठी व महाराष्ट्रराज्य १३५०५.८५ 
गर्लीरानी झाराजीय गध्यगिक महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मुलींसाठी शासकीय मा शाळा (२२०२०४२२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक झाळांना व कनिष्ठ sare 
मंडांविच्यालंयांना Seren वरि आयुक्‍त (शिक्षण) 
१३ | महाविद्यालयांना सहाय्य (०० (09) Wer Tee TH १९३९१०६१.८० 
विक a राहाथक असदार महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मा शाळांना सहायक अनुदान (ead) 
(२२०२०४४२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ | आयुक्त (शिक्षण) 
१४ ea ees पूर्वाध्ययन रौनिकी | महाराष्ट्र राज्य ८७८९१.४० 
महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (०३) पूर्वाध्ययन सैनिकी | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शाळांना सहायक अनुदान (२२०२०४६९) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ | आयुक्त (शिक्षण) 
१दु महाविद्यालयांना सहाय्य अश्ञासकीय कनिष्ठ । महाराष्ट्र राज्य ३६९५५१७.९० 
महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (0४) अशासकीय कनिष्ठ | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महाविद्यालयांना सहायक अनुदान (२२०२०४७८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ | आयुक्त (शिक्षण) 
१६ महाविद्यालयांना सहाय्य सैनिकी ; मह राष्ट्र राज्य ५७.५० 
महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (०९) सैनिकी शाळांना | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सहायक अनुदान (२२०२०५०२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, १९६ 
जिल्हा परिषदाना सहाय्य, (००) (०१) भूतपूर्व शासकीय 
माध्यमिक शाळांकरिता महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व| आयुक्त (शिक्षण) 
१७ — यांच्या कलग महाराष्ट्र राज्य ४३८८६१.५० 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने 
(22020434) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, १९६ 
जिल्हा परिषदाना (००) (०२) भूतपूर्व शासकीय कनिष्ठ गग 
महाविद्यालयासाठी ee जिल्हा aga आयुक्‍त (शिक्षण) 
१८ | महाविद्यालयांसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत महाराष्ट्र राज्य, पुणे २०३९२.९० 
टॅ 
समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये , 
जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (22020488) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, १९६ 
जिल्हा परिषदाना सहाय्य, (00) (03) माध्यमिक आयुक्‍त (शिक्षण) 
१९ ६३७३९१.६० 


शिक्षणाकरिता इतर स्थानिक संस्थांना सहायक 
अनुदाने (२२०२०५५८) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२१/(३२/२१)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, १९६ 
जिल्हा परिषदाना सहाय्य, (००) (०५) कनिष्ठ | आयुक्‍त (शिक्षण) 
२० महाविद्यालयांसाठी इतर स्थानिक संस्थांना सहायक । महाराष्ट्र राज्य २४४३०.४० 
महाविद्यालयांसाठी इतर र संस्थांना सहायक | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अनुदाने (२२०२०५७६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०४ प्रौढ शिक्षण, ८००, 
इतर खर्च (००) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत क 
aera यांच्या कलम ges आथिक (शिक्षण) 
२१ | समिती , १९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये कवक हत मव १९६१३.५० 
परिषदांना ww 
जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (इतर प्रौढ शिक्षण की पी 
कार्यक्रम) (२२०२०९८८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०४ प्रौढ शिक्षण, २००, आयुक्‍त (शिक्षण) 
२२ | इतर प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम (००) (०१) राज्य प्रौढ शिक्षण ae a = ) £229.40 
— महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२१०२६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००१, a 
—— त त चात आयुक्‍त (शिक्षण) 
२३ | संचालन व प्रशासन (00) (०१) शिक्षण संचालक महाराष्ट राज्य ७६६८०.७० 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(22029089) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण 003, a 
es ania | आयुक्त (शिक्षण) 
२४ | प्रशिक्षण (०१) शि प्रशिक्षण (०१) (०१) शि १८१८५.९० 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रशिक्षण (२२०२१११५) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, १०८, आयुक्‍त (शिक्षण) 
24 शासिकय , महाराष्ट्र राज्य १९३०.७० 
परीक्षा (००) (०१) शासकीय परीक्षा मंडळ (२२०२१३११) । महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, saree Perm 
२६ | इतर खर्च (०१ इतर खर्च (०१) (09) शासकीय शिशू केंद्र SH ( ) ६०५.५० 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(220293349) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, 
इतर खर्च डालडा ae आयुक्त (शिक्षण) 
२७ | इतर खर्च (03) न्यायाधिकरणे (०३) (०१) शाळा eal 032.90 
es महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
न्यायाधिकरणे (२२०२१६१६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००१, po 
east व. ऑलासन sie आयुक्‍त (शिक्षण) 
२८ | संचालन व प्रशासन (००) (०७) प्रा शिक्षण ee $323.94 
संचालक महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक (२२०२३०३८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, (०५) 
इतर स्थानिक संस्थांना प्राथमिक शिक्षणाच्या आयुक्‍त (शिक्षण) 
२९ अनुदान खाजगी प्राथमिक | महाराष्ट्र राज्य १४०४७७ 
विस्तारासाठी अनुदान (०५) (०४) खाजगी प्रा महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शाळांना अनुदान (२२०२३२६१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अजासकीय माध्यमिक झाळांना व कनिष्ठ आयुक्‍त (शिक्षण) 
३० २२२६४९.१० 


महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (99) नवीन अज्ञासकीय 
माध्यमिक शाळा उघडणे (२२०२३३६१) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२१/(३२/२१)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ गा 
हा तता. ताय अलावा पि (शिक्षण) 
३१ | महाविद्यालयांना सहाय्य (00) (92) Samp Hae १०९५६०.६० 
बोके mel जादा उकड्या vast महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मा शाळांम जादा तुकडया उघडणे 
(2202338) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६, 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी आयुक्‍त (शिक्षण) पाग 
परिषदांना केंद्रीय अमिक > ष्र . 10 
३२ जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (०७ केंद्रीय प्रा महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शाळांची आस्थापना (२२०२३७०८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००१, 
संचालन त अला तन आयक आयुक्‍त (शिक्षण) 
३३ | संचालन व प्रशासन (०० (04) आयुक्त (शिक्षण) ee ४२९८.२५ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२॥४२२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६ सत 
क्षक व इतर रोवा आळी सह सचिव 
शिक्षक व इतर , (०० (००) (०१) समग्र शिक्षा क. ही 
३४ धारण राज्य शालेय शिक्षण व क्रीडा १४०४१८२ 
अभियान (सर्वसा' ज्य हिस्सा ४०%) भाग, मंत्रालय, मुंबई 
विभाग, , मुंबई 
(२२०२॥६१२) 
मागणी क्रमांक ई -३, २२०४ क्रीडा व युवक सेवा 
२२०४, HIST व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यासाठी युवक आयुक्त 
३५ | कल्याण कार्यक्रम (०१) विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण । (क्रीडा व युवक सेवा) ४६८८०.०५ 
कार्यक्रम (०१) (०१ राष्ट्रीय छात्र सेना (२२०४००१६) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यासाठी युवक 
कल्याण कार्यक्रम (०२) बालवीर व वीरबाला महाराष्ट्र आयुक्त 
३६ । छात्रसेना (०२) (०१) बालवीर सेवा व मार्गदर्शन- | (क्रीडा व युवक सेवा) १४०८६.८५ 
महाराष्ट्र राज्य भारत बालवीर व वीरबाला, मुंबई यांना | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सहायक अनुदाने (२२०४००३४) 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यासाठी युवक = 
कल्याण कार्यक्रम (०२) बालवीर व वीरबाला महाराष्ट्र आयुक्‍त (शिक्षण) 
३७ ल्याण कार्यक्रम (०२) बालवीर व वीरबाला महाराष्ट्र ee 2819.94 
छात्रसेना (02) (03) महाराष्ट्र छात्र सेना (2208 93.99) नड 
2208, HIST व युवक सेवा, 009, संचालन व प्रशासन आयुक्त 
३८ । (०० (०१ क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय । (क्रीडा व युवक सेवा) ४०६६९.१० 
(२२०४१३७१) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, HIST व युवक सेवा, १०१, शारीरिक शिक्षण EI 
(09) शारीरिक शिक्षण (09) (02) राष्ट्रीय शिस्त कौल व gare tm ; 
०८.९० 
२९ योजनेची आस्थापना-पी.टी.आय. (शारीरिक प्रशिक्षण ( डु ) oe 
निदेशक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
निदेशक) (२२०४१४०६) 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०३, विद्यार्थीतर आयुक्‍त 
४० युवकांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम क्रीडा व युवक सेवा) १३.३० 
युवकांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) विद्यार्थीतर | (क्रीडा व युवक सेवा) 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२१/(३२/२१)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 

युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) (02) औरंगाबाद येथील । महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
युवक वसतिगृहाला वित्तीय सहाय्य (२२०४१४३३) 
2208, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (१०) आयुक्‍त 

४१ | क्रोडा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना (१०) (०१) HIST] (क्रीडा व युवक सेवा) १३०५८.९० 
प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना (२२०४१६७६) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (१५) आयुक्‍त 

४२ | क्रीडांगणे (१५) (०१) क्रोडांगणांचा विकास । (क्रीडा व युवक सेवा) ५५३.१० 
(२२०४१६९४) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (३३) आयुक्‍त 

४३ | क्रोडा विद्यापीठ व क्रीडा अकादमी (३३) (०१) HIST| (क्रीडा व युवक सेवा) १८०० 
विद्यापीठाची स्थापना (२२०४२०६४) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मागणी क्रमांक ई - ३, २२२५ 

२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण ८००, इतर आयुक्‍त (शिक्षण) 

४४ खर्च (००) (००) (02) जनजातींच्या बोलीभाषेतील | महाराष्ट्र राज्य, पुणे Cue 
पुस्तकांची निर्मिती (22240023) 
मागणी क्र. ई-३, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, 
समाजकल्याण १०४, वृध्द, विकलांग व निराश्रीत EI 

४५ । व्यक्तींचे कल्याण (०० (02) वृध्द, अपंग आणि । ३१३१ 
निराधारांचे कल्याण - अपंगांकरीता एकत्रीकृत शिक्षण cen sg 
(223428 0G) 
मागणी क्र. ई - 3, 2249 सचिवालय-सामाजिक सेवा 
2249, सचिवालय-सामाजिक सेवा ०९०, सचिवालय सह सचिव 

४६ | (०१) सचिवालय (०१) (०१) शाळेय शिक्षण व क्रीडा । शालेय शिक्षण व क्रीडा १७३६९.५५ 
विभाग (दत्तमत) (२२५१००२४) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला 


उपरोक्त निधी / अनुदान खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत आहे :- 


१) वित्त विभागाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना अग्रिम मंजूर करण्यास्तव वेळोवेळी निर्गमित केलेले 


शासन निर्णय / शासन परिपत्रक यामधील विहित सूचना / अटी तसेच मुंबई वित्तीय अधिनियम, १९५९ 
मधील परिशिष्ट-२६ मधील तरतूदी विचारात घेवून, संबंधितांना अनुज्ञेय असणाऱ्या किमान रक्कमेच्या 
मर्यादेतच घरबांधणी अग्रिम वितरीत करण्यात यावा. यात कोणतीही कसूर होणार नाही याची दक्षता 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 


२) दिनांक 09.04.2009 रोजी किंवा त्यानंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या अर्जदारास 
(दुसर्‍या वेळेस जुळया अपत्यांचा अपवाद वगळता) या अग्निमाचा लाभ घेता येणार नाही. 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२१/(३२/२१)/अर्थसंकल्प 
येणार नाही. तसेच इतर लेखाशिर्षाकडे वळती करता येणार नाही. 

४) सदर खर्चाचा प्रगती अहवाल मासिक निधी विवरणपत्रानुसार नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 
दरमहा शासनास १० तारखेपर्यंत सादर करावा. 

५) अनुदान वितरीत करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिकेमध्ये नमूद केलेल्या नियमांचे 
पालन करावे. तसेच वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 
भाग-१, उपविभाग एक मधील अटी व शर्तीचे पालन करुन सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेवून अनुदान 
अदा करावे. 

६) पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने वेतनावरील निधी वाटपाच्या संदर्भात आवश्यक तेथे उच्चस्तरीय 
सचिव समिती / मंत्रीमंडळ तसेच वित्त विभागाने दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही झाल्याची 
खात्री करावी. 

७) खाजगी स्वंयसेवी संस्थांना अनुदान उपलब्ध करुन देताना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक २७, नियम १४९ प्रमाणे सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेवून अनुदान अदा करावे. 

८) ज्या तरतूदी वितरणासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशाची आवश्‍यकता आहे अशा तरतूदी 
वितरीत करताना भाग-१, उपविभाग-तीन, अनुक्रमांक-चार, नियम २७ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराप्रमाणे सक्षम US RAPA मान्यतेने आदेश निर्गमित झाल्यानंतर अनुदान वितरीत करावे. 

९) जिल्हा परिषदांसाठीचे वेतनेत्तर अनुदान त्यांचे अनुदान निर्धारण झाल्याशिवाय वितरीत करु 


नये. 


१०) नवीन खर्चाच्या अनुषंगाने नवीन बाबीव्दारे तरतूद केलेल्या योजनांच्या निधी 
वितरणासंदर्भात वित्त विभागाची मान्यता आवश्यक आहे. 

११) विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर 
करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागाने 
प्राप्त करावीत. शक्‍यतो यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान 
वितरीत करण्यात येऊ नये. कोषागार अधिकाऱ्यांनी, सहायक अनुदानामधून निधी आहरित 
करण्यासाठी सादर केलेल्या देयकासोबत संबंधित संस्थेचे लगतच्या मागील महिन्यातील बँक 
अकाऊंट स्टेटमेंट (3911 Account Statement) ची प्रत जोडलेली नसल्यास देयक पारित करु नये. 

१२) URATER देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS व्दारे 
प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरीत्या व 
Offline पध्दतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 

१३) स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच महामंडळे यांना अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी सदर 
संस्थांकडून राज्य शासनास येणे असणाऱ्या रकमांचा आढावा घेण्यात यावा व त्या रकमा वसूल करुनच 
उर्वरीत अनुदान वितरीत करण्यात यावे. तसेच शासनाव्दारे सदर संस्थांना वितरीत केलेल्या 
अनुदानाचा विनियोग व अखर्चित रक्‍कम कुठे ठेवली आहे याबाबतची तपशीलवार माहिती एकत्रित 
करण्यात यावी. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (8811 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२१/(३२/२१)/अर्थसंकल्प 


Account Statement) शासनास सादर करावे. एखाद्या कार्यक्रमावरील खर्चासाठी उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेला निधी अखर्चित असल्यास त्याच प्रयोजनासाठी चाळू वर्षी वित्त विभागाच्या 
अनुमतीशिवाय निधी वितरीत करु नये. 

१४) वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या कार्यक्रमाअंतर्गतची लाभार्थ्यांची देयके आहरित करतांना 
लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करुन योग्य त्या तपशिळासह देयकासोबत जोडल्याशिवाय वैयक्तिक 
लाभार्थ्याची अनुदाने आहरित करण्यात येऊ नयेत. वैयक्तिक लाभार्थ्यांचे कार्यक्रम आधार क्रमांकाशी 
संलग्न करण्यात यावीत व अनुदानाचे प्रदान इलेक्ट्रॉनिक्स क्ळलिअरन्स सिस्टीमनेच (ECS) करण्यात 
यावे. 


१५) शिष्यवृत्ती / शिक्षणश्ुल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्तिक लाभार्थी तसेच सवलती पोटी दिलेले 
अनुदान इत्यादीची प्रदाने, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीम (ECS) नेच अदा करण्यात यावीत. अशा 
सर्व बाबी आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात याव्यात. 

१६) बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता / तांत्रिक मान्यता तसेच आवश्‍यक 
तेथे सचिव समितीची मान्यता प्राप्त करुन कामनिहाय निधी अर्थसंकल्पीत करणे आवश्‍यक आहे. नवीन 
कामांबाबत निधीच्या उपलब्धतेची खात्री केल्यांनतरच कामाची निविदा सूचना काढून कार्यारंभ आदेशा 
देण्यात येऊन काम सुरु करावे व आवश्‍यकतेप्रमाणे निधीचे वितरण करण्यात यावे. जुन्या कामांचा 
आढावा घेऊन ती प्राथम्याने पूर्ण करण्यात यावीत व हा निधी ठेव बांधकामाचे स्वरुपात सार्वजनिक 
बांधकाम विभागास प्रदान करु नये. 

१७) केंद्र पुरस्कृत योजनेसंदर्भात केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याची खात्री संबंधित 
विभागाने नस्त्यावर वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेकडून करुन घ्यावी ( यासाठी व्यय / अर्थसंकल्प 
शाखेला नस्ती संदर्भीत करण्याची आवश्‍यकता नाही ) व तदनंतर सदर निधी प्राप्त झाला असल्यास 
तसेच राज्य शासनाचा समरुप हिस्सा प्रशासकीय विभागाने त्यांचे स्तरावर वितरीत करावा. यासाठी 
नस्ती पुन्हा वित्त विभागास सहमतीसाठी वेगळयाने संदर्भीत करण्याची आवश्‍यक नाही. मात्र, मागील 
वर्षामधील केंद्र शासनाचा निधी चाळू वर्षी खर्च करावयाचा असल्यास त्यास आवश्यकतेप्रमाणे 
यथास्थिती नियोजन, आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच वित्त 
विभागाची सहमती घेणे अनिवार्य राहील. 

१८) “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका", उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने त्यांच्या क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दि. १.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रसिध्द केली आहे. सदर शासन निर्णय व 
त्यासोबतच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे तसेच दि. २४ ऑगस्ट, २०१७ व दि. ८ डिसेंबर, २०१७ च्या 
शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार खरेदीप्रक्रीया पूर्ण करुन पुरवठादार निश्चित झाल्याशिवाय तसेच या 
मार्गदर्शक सूचनेतील अटींचे पालन करुन खरेदीची देयके कोषागारातून आहरित करण्यात यावीत. 
खरेदीविषयक धनादेश संबंधित पुरवठादाराच्याच नावाने व शक्‍यतो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स 
सिस्टीमव्दारे (ECS) अदा करण्यात यावेत. 

१९) अनेक वेळेला विभागांव्दारे संक्षिप्त देयकाव्दारे निधी खर्च करण्यात येतो. मात्र त्याचे 
तपशीलवार देयक सादर न केल्यामुळे लेखा आक्षेप येतात व अपहार संभवतात. तरी यापुढे विभागांनी 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२१/(३२/२१)/अर्थसंकल्प 
ज्या लेखाशीर्षाखाली जुनी तपशीलवार देयके प्रलंबित असतील ती सादर केल्याशिवाय त्या 
लेखाशिर्षाखालील निधी वित्त विभागाच्या सहमतीशिवाय आहरित करु नये. 

२०) विविध कारणांमुळे अखर्चित राहिलेला निधी विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त महामंडळाकडे 
हस्तांतरीत करुन तांत्रिकदृष्टया खर्च झाल्याचे दाखविले जाते, ही एक प्रकारची अनियमितता आहे, 
याची विभागांनी नोंद घ्यावी. तसेच त्यांच्या अधिनस्त असलेला यापूर्वीचा अखर्चित निधी (स्वीय प्रपंजी 
खात्यातील / महामंडळाच्या खात्यातील वा इतर प्रकारे खर्च दर्शवून बाहेर ठेवण्यात आलेल) संपूर्णत: 
खर्च झाल्याशिवाय तरतुदी आहरीत वा वितरीत करु नयेत. याठिकाणी असेही निदर्शनास आणण्यात 
येते की, स्वीय प्रपंजी लेख्याखाली विभागांकडे sata मोठया प्रमाणावर निधी अखर्चित असल्याचे 
दिसून येते. सदर निधीचा ताळमेळ घालून व लेखा परिक्षण करुन निधी विहीत मुदतीत खर्च न झाल्यास 
तो शासनाच्या तिजोरीत परत करण्यात यावा. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे 
बँक अकाऊंट (Bank Account Statement) शासनास सादर करावे. 

२१) थकित देयकांच्या प्रदानासाठी खर्च करण्यात येणाऱ्या प्रकरणी खरेदी केलेले साहित्य 
प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्याचे व त्याचे लेखे सुयोग्यरित्या ठेवल्याची खात्री पटल्याशिवाय तो निधी आहरित 
करण्यात येऊ नये. 

३. सदर शासन निर्णय अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका नियम १७ व नियम १४२, तसेच वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील उपविभाग-एक नियम क्र. १४९ आणि वित्त विभागाचे शासन 
परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प-३, दिनांक ०६ एप्रिल, २०२१, अनुक्रमांक ३४ 
करिता वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४०१/२०२१/व्यय-५, दिनांक of एप्रिल, २०२१ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

ह. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०११६३३२८५८२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Ramdas Ganpat 


Dhumal 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. राज्यपालांचे सचिव 

. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 


on 6 ™M 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२१/(३२/२१)/अर्थसंकल्प 


१०. 
११. 
१२. 
ee 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


२२. 


२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१३ 
२२. 
३३. 
३४. 


मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

मा. राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

स्थानिक निवासी ळेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
सहसचिव / उपसचिव (विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर / प्रशासन / 
समन्वय / अर्थसंकल्प / क्रीडा) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / SCERT / 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व क्रीडा उपसंचाळक 

सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 

सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 

सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 

वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 

सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १० पैकी १० 


